वितरण आदेशा क्र.१७ 
राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत मंजूर तरतूदीमधून राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण 
व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३५ जिल्हा प्रशासकीय 
प्रशिक्षण संस्थांना प्रशासकीय प्रशिक्षणाकरिता, ( प्रशिक्षण शुल्क ) 
उर्वरित, निधी वितरीत करण्याबाबत 
कार्यक्रमावरील खर्च सन २०१७-१८ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१/ प्रक्र.७९/१७/१२-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ मार्च, २०१८. 


वाचा : १. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१७ /प्र.क्र.६८/अर्थसंकल्प -३,दि.१ एप्रिल, २०१७. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. - बीयुडी-२०१७/ प्र.क्र.9० /२०१७/२५, 
दि.५ एप्रिल, २०१७ 
3. संचालक, राज्य प्रशिक्षण नियोजन मूल्यमापन यंत्रणा Ara पुणे यांचे क्र.राप्रनिमूयं/ 
प्रक्र.८६/२०१७-१८/ दि. १७ एप्रिल,२०१७ चे पत्र. 
४. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र . बीयुडी२०१७-/ प्र ७०.क्र./२०१७/२५, 
दि २०.एप्रिल, २०१७ 
५. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१७/ प्रक्र.9९/१७/१२-अ 
दि.२१ एप्रिल, २०१७ 
६. संचालक, राज्य प्रशिक्षण नियोजन मूल्यमापन यंत्रणा यशदा पुणे यांचे क्र.राप्रनिमूयं/ प्रक्र.८६/ 
२०१७-१८/ दि.२९.६.२०१७ चे पत्र. 
७. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१७ /प्र.क्र.९४/अर्थसंकल्प-३, दि. ३० जून, २०१७. 
८. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१७/ प्रक्र.9९/१७/१२-अ 
दि.२७ डिसेंबर, २०१७ 
९. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१७ /प्र.क्र.७५/अर्थसंकल्प-३,दि.०६ फेब्रुवारी,२०१८ 
१०. महासंचालक, UTA पुणे यांचे 5?₹॥/२०१७-१८/प्रशिक्षण कार्यक्रम/प्रक्र.११/४३६, दि.१.३.२०१८ 
११. उपमहासंचालक, BAST पुणे यांचे क्र.राप्रनिमूय/२०१७-१८/सा.प्र.वि.पव्य/४५७, दि.१६.३.२०१८ 


प्रस्तावना :- 
राज्य शासनाचे प्रशिक्षण धोरण प्रभावीपणे राबविण्याकरिता Barat पुणे, या संस्थेमध्ये वर्ग १ चे अधिकारी, विभागीय 
संस्थांमध्ये वर्ग ? व वर्ग ३ चे अधिकारी व कर्मचारी व जिल्हा स्तरीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या कर्मचा- 
यांकरिता प्रशासकीय प्रशिक्षण घेण्याचे निश्चित झाळे आहे. या प्रशिक्षणार्थ्यांकरिता निवास व भोजन व्यवस्था व इतर प्रशिक्षण 
संबंधित सर्व अनुषंगिक बाबी याकरिता १ नोव्हेंबर,२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये यशदा पुणे, विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय 
प्रशिक्षण संस्थांसाठी निवासी प्रशासकीय प्रशिक्षणाचे शुल्क मंजूर करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, नवीन विषयाची तोंड ओळख 
या एक दिवसीय अनिवासी प्रशिक्षणाकरिता दि.३०.४.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये यशदा पुणे, विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय 
प्रशिक्षण संस्थांसाठी प्रशिक्षण शुल्क मंजूर करण्यात आले आहे. 
त्यानुसार, संचालक, राप्रनिमूयं, यशदा पुणे, यांच्या संदर्भाधीन क्र.६ च्या पत्रान्वये, यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३६ 


जिल्हास्तरीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांकरेता सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता प्राप्त प्रस्तावानुषंगाने ८००४० 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन 20%G/ प्रक्र.७९/१७/१२-अ 


प्रशिक्षणार्थीचा अंतिम प्रशिक्षणाचा आराखडा निश्चित करुन त्यानुसार KRA चे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार, यशदा 
पुणे, ६ विभागीय व ३५ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना प्रशिक्षण आराखडयानुसार एकूण रु. २६६१.७६. लाख (रुपये सव्वीस 


कोटी, एकसष्ट लाख, शहात्तर हजार फक्त) इतकी प्रशिक्षण खर्चाची रक्‍कम निश्चित करण्यात आली आहे. 


तथापि, यशदा कडून रु. २७००.०० लाख इतक्या रक्कमेचा प्राप्त झालेला प्रशिक्षण आराखडा अंतिम करण्यात येऊन, 
त्यास नियोजन व वित्त विभागाची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त होण्यास काही कालावधी लागण्याची शक्यता व सद्य:स्थितीत सर्व 
संस्थांमध्ये सुरु झालेले प्रशासकीय प्रशिक्षण याकरिता प्रशिक्षणार्थीच्या दैनंदिनी खर्च भागविण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देणे 
क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे, या सर्व बाबी विचारात घेऊन या खर्चासाठी संदर्भाधीन क्र. २ च्या परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पित केलेल्या 
तरतूदीनुसार लेखा अनुदानाच्या मर्यादेत एप्रिळ व मे २०१७ या दोन महिन्याच्या कालावधीकरिता प्राप्त झालेला रु. ४५०.०० 


लाख (रुपये चारी पन्नास लाख फक्त) इतका निधी सदर्भाधीन क्र. ५ च्या शासन निर्णयान्वये यशादासह सर्व प्रशासकीय प्रशिक्षण 


संस्थांना वितरित करण्यात आला आहे. . 

त्यानंतर या प्रशिक्षण आराखडयाच्या खर्चानुसार संदर्भाधीन क्र. ७ च्या शासन परिपत्रकान्वये राज्य प्रशिक्षण धोरणांअंतर्गत 
रु.२७००.०० लाख इतक्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीनुसार Wo % मर्यादेत रु. १८९०.०० लाख (रु. अठराशे नव्वद लाख फक्त) 
इतका निध खर्चास उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. त्यानुसार, waar पुणे, ६ विभागीय व ३५ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण 


संस्थांना प्रशिक्षण आराखडयानुसार एकूण रु. २६६१.७६. लाख (रुपये सव्वीस कोटी, एकसष्ट लाख, WE हजार फक्त) 


इतकी प्रशिक्षण खर्चाच्या निश्चित केलेल्या vente नियोजन व वित्त विभागाने प्रशासकीय मान्यता व अर्थसंकल्पिय तरतूदीनुसार 


७० % मर्यादेत रु. १८९०.०० लाख इतक्या wanna वित्तीय मान्यता देण्यात येऊन सदर्भाधीन क्र. ८ च्या शासन निर्णयान्वये , 


यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३५ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना रु.११५०.०० लाख (रुपये अकराशे पन्नास लाख फक्त) इतके 
सहायक अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. आतापर्यंत सर्व संस्थांना एप्रिळ २०१७ ते ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत एकूण रु.१६००.०० 
लाख इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. आता, एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ पर्यंत सर्व संस्थामध्ये झालेल्या एकूण प्रशिक्षण 
खर्चाचा आढावा घेण्यात येऊन, यापूर्वी संस्थांना वितरित केलेला निधी वजा करुन वर्षभरातील एकूण प्रशासकीय प्रशिक्षणावरील 
खर्चाकरिता उर्वरित निधी सहायक अनुदान म्हणून वितरित करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्य प्रशिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मागणी क्र. ए-०४, २०७०-इतर प्रशासकीय सेवा ००-००३-प्रशिक्षण ००- 
१०- राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी विविध सुविधा व सहाय्य यावरील खर्च (२०७० ०८५३) ३१-सहायक अनुदान, 
कार्यक्रमावरील खर्च या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन परिपत्रकान्वये एकूण 
रु.२७००.०० ळाख (अक्षरी रुपये सत्तावीस कोटी waa ) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. संदर्भाधीन क्र.४ च्या 
शासन परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पिय अंदाजामध्ये केलेल्या तरतूदीच्या अनुषंगाने संपूर्ण अनिवार्य ३१,सहाय्यक अनुदान 
(वेतनेतर ) नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे. 
२. संदर्भाधीन क्र. ९ च्या वित्त विभागाच्या दि.३०.६.२०१७ च्या शासन परिपत्रकानुसार अनिवार्य खर्चासाठी अर्थसंकल्पिय 


तरतूदीच्या एकूण रु.२७००.०० लाखाच्या ८०% च्या मर्यादेत रु.२१६०.०० लाख ( रुपये एकवीस कोटी, साठ लाख फक्त) इतका 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन 20%G/ प्रक्र.७९/१७/१२-अ 


निधी खर्च करण्याची मर्यादा विहित करण्यात आली आहे. त्यानुसार, सदर्भाधीन क्र. ५ व ८ च्या शासन निर्णयान्वये यशदासह सर्व 


संस्थांना प्रशिक्षण खर्चासाठी यापूर्वी वितरित HIS रु. १६००.०० लाख (अक्षरी रुपये सोळा कोटी) इतके अनुदान वजा करता 
उर्वरित रु.५६०.०० लाख ( रुपये पाच कोटी, साठ लाख) इतका निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी शिल्लक आहे. 

३. त्यास अधीन राहून, यशदा पुणे, ६ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था व ३५ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था यांना 
एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ या आर्थिक वर्षासाठी संस्थांमध्ये झालेले प्रशिक्षण विचारात घेऊन प्रशिक्षण शुुल्कानुसार खाली 
दर्शविल्याप्रमाणे प्रशिक्षण खर्चासाठी यझादा पुणे यांना रु.५०,८१,०००/- , ६ विभागीय विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना 
रु.२,४९,६६,०००/- व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना रु.१,३९,१४,२००/- असे एकूण रु.४,३९,६१,२००/- (रुपये चार कोटी, 
एकोणचाळीस लाख, एकसष्ट हजार, दोनशे फक्त) इतका निधी, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग- 
तीन, अ.क्र.४ परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तींचा वापर करुन व सदर 
अधिकारातील रकाना क्र.६ खालील अटींच्या अधीन राहून, तसेच वित्त विभागाच्या दि.१८.४.२०१७ च्या शासन परिपत्रकातील नमूद 


केल्यानुसार परिच्छेद ७ मधील (क) नुसार वित्तीय मान्यता देण्यात येऊन " ३१ सहायक अनुदान ( वेतनेतर) " याकरिता मंजूर 


करण्यात येत आहे. 

° " विवरणपत्र ए" यशदा पुणे, रु. ५०,८१,०००/- 
ढ "विवरणपत्र बी " ६ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था रु. २,४९,६६,०००/ 
° " विवरणपत्र सी " ३५ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था रु.१,३९,१४,२००/- 


एकूण रु.४,३९,६१,२००/- 

राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे, यांनी सर्व विभागीय व ३५ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थाना 
विवरणपत्र बी व सी मध्ये तक्त्यात दर्शविलेला प्रशिक्षण खर्च विचारात घेऊन निधी वितरित करावा. 
७. छु. यासाठी होणारा (यशदा पुणे रु.५०,८१,०००/--- ६ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था रु. २,४९,६६,०००/ 
+ ३५ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था रु.१,३९,१४,२००/- एकूण रु.४,३९,६१,२००/- (अक्षरी रुपये चार कोटी, एकोणचाळीस 
लाख, एकसष्ट हजार, दोनशे फक्त) इतका खर्च “ मागणी क्र . ए-४-२०७० इतर प्रशासकीय सेवा 00 - ००३ -प्रशिक्षण ००-१०- 
राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी विविध सुविधा व सहाय यावरील खर्च (२०७० ०८५३) इतके " ३१ सहायक अनुदान 
(वेतनेतर) " या लेखाशिर्षाखाली सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याच 
ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
प. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान व यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेने तात्काळ 
कोषागारातून आहरित करावे. सदर अनुदानाची संबंधित कोषागारातून आहरित करण्यात आलेली रक्‍कम महालेखापाल 
कार्यालयातील लेख्यात त्याच श्ीर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी. 
६. संस्थांनी आता वितरीत करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे विनियोग प्रमाणपत्र (UTILIZATION CERTIFICATE) 
महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर व शासनाला सदर विनियोग प्रमाणपत्रात बाबनिहाय 


तपशीलवार खर्चाची नोंद घेऊन तातडीने सादर करावे. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१७/ प्रक्र.७९/१७/१२-अ 


प्रति, 


oc 40 AD WO 


c 
Ls 


eon ७ m™ 


७. यडादापुणे, ६ विभागीय व ३५ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था यांनी संस्थेमध्ये घेण्यात आलेल्या प्रशिक्षणनिहाय प्रशिक्षण 
शुल्क वितरित करणे, बंधनकारक करण्यात येत आहे. 

८. उपरोक्त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार, महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई / 
महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरिता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

९. संस्थेने आर्थिक वर्ष २०१७-२०१८ मधील खर्च मंजूर अनुदाना इतका सीमित ठेवावा. 

qo. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र .अर्थसं२० १/७प्र.क्र/७५.अर्थ३ -, दि१८. US २०१७ ,अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे .सदर परिपत्रकाच्या परिच्छेदातील अनुक्रमांक ९ 
मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे .त्या परिपत्रकातील परिशिष्टातील ८ मधील अनुक्र. १ ते ४ येथील अटींची पूर्तता होत आहे. 


११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून 


त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०३२७१२२७११६००७ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vijaykumar oe 


ra, 
de43bb7dcc67e6404aaa 1 46fb4c1 7a872b3754b63. 


Parshuram Sosh tee 800001 या 


Date: 2018.03.27 12:28:24 +05'30 


( fa. प. arse ) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

महासंचालक, UAT, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 

विभागीय आयुक्त (सर्व विभाग) 

जिल्हाधिकारी (सर्व जिल्हे) 

उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 


संचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 


संचालक, सर्व विभागीय प्रशिक्षण संस्था ( नागपूर, पुणे, खोपोली, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद ) 
संचालक /विठोष कार्य अधिकारी / प्राचार्य सर्व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था 

(१. वाहतूक जिल्हा प्रशासकीय संस्था, भायखळा, २. न्युझीलंड हॉस्टेल, आरे कॉलनी,(गोरेगाव) प 
/मुंबई व ३.जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,जव्हार,ठाणे ४०१६०३ वगळून) 


qo, अवर सचिव, नियोजन विभाग, (कार्यासन १४४३) / वित्त विभाग ( व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४) मंत्रालय, मुंबई -३२ 
११. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन -२५ 

१२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१३. निवड नस्ती, कार्यासन-१२-अ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१७/ प्रक्र.७९/१७/१२-अ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१७/ प्रक्र.9९/१७/१२-अ दि.२७ मार्च,२०१८ 


Parshuram Soshte 
( वि.प.सोष्टे ) 


विवरणपत्र-ए 
अ.क्र. यशदा पुणे शिखर सन २०१७-१८ करिता । एप्रिल २०१७ ते मार्च | एप्रिल २०१७ ते ३१ ऑक्टोबर] एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ पर्यंत 
स्था प्रशासकीय प्रशिक्षण । २०१८ पर्यंत झालेल्या । २०१७ पर्यंत महिन्यांकरिता | झालेल्या प्रशिक्षणाकरिता उर्वरित 
शुल्काकरिता मंजूर । प्रशिक्षणाच्या खर्चाची | वितरीत करण्यात आलेल्या | वितरित करावयाच्या अनुदानाची 
अनुदान रक्‍कम अनुदानाची रक्‍कम रक्‍कम 
fa | २ ३ षु PUB ६ 
हि राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण । रु. ३८५.०० लाख रु. ३४५.८१२०० | रु. २९५.०० लाख (रु.५०.८१२०० लाख) 
मूल्यमापन FAM ATT पूर्णांकात रु.५०.८१ लाख 
पुणे 
विवरणपत्र-बी 
अ.क्र. विभागीय संस्थांची नांवे सन २०१७-८करिता | एप्रिल २०१७ ते मार्च एप्रिल २०१७ ते ३१ एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ 
प्रशासकीय प्रशिक्षण | २०१८ पर्यंत झालेल्या | ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत पर्यंत झालेल्या प्रशिक्षणाकरिता। 
शुल्काकरिता मंजूर | प्रशिक्षणाच्या खर्चाची | महिन्यांकरिता वितरीत | उर्वरित वितरित करावयाच्या 
अनुदान रक्‍कम करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम 
अनुदानाची रक्‍कम 
fa २ ३ शिया षु ६ 
a मराठवाडा प्रबोधिनी, औरंगाबाद | रु. १४९.४० लाख | रु. १८०.९१५०० रु.१५५.०० रु.२५.९२ लाख 
२ विदर्भ प्रबोधिनी, अमरावती रु. १८४.२० लाख | रु. १८९.६१५०० रु.५५.०० लाख रु.१३४.६२ लाख 
३  । रामेती, पुणे रु. 103.40 लाख | रु. १०१.२४४०० रु.९०.०० लाख रु.११.२४ लाख 
४ रामेती- खोपोली ,रायगड रु. १२५.४० लाख रु. ८७.८१००० रु. ६५.०० लाख रु.१०.९३ लाख 
+ रु.११.८८ लाख 
रु. ७६.८८ळलाख 
षु नाशिक महसूल प्रबोधिनी, रु. १४४.०० लाख | रु. १०७.४२७०० रु.१००.०० लाख रु.७.४३ लाख 
नाशिक 
& वनामती, नागपूर रु. ९७.५० लाख रु. १०५.००००० रु.१०५.००लाख रु.५९.५२ लाख 
एकूण रु.८०४.०० लाख रु. ८३१.५२८०० रु.५८१.८८००० रु.२४९.६६ लाख 
Vijaykumar वली 
Administration Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=106ede43bb7dcc67e6404aaa 1 46fb4c1 7a872b3754b63c 
343b66d6b91dd6b276, cn=Vijaykumar Parshuram Soshte 
Date: 2018.03.27 12:28:40 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन 20%G/ प्रक्र.७९/१७/१२-अ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१७/ प्रक्र.9७९/१७/१२-अ दि.२७मार्च,२०१८ 


विवरणपत्र-सी 
जिल्हा संस्थांची नांवे सन २०१७-१८ | एप्रिल २०१७ते मार्च | एप्रिल २०१७ ते ३१ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत 
अ.क्र करिता २०१८ पर्यंत झालेल्या | महिन्यांकरिता वितरीत करण्यात आलेल्या 
प्रशासकीय प्रशिक्षणाच्या खर्चाची | अनुदानाची रक्‍कम 
प्रशिक्षण रक्‍कम 
शुल्काकरिता 
मंजूर अनुदान 

em २ ३ E =] 

q वाहतूक प्रशिक्षण संस्था,हंसराज लाईन,भायखळा,बृहन 1111 
मुंबई. दि.४ जले,२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये सदर संस्थेचा 
प्रशासकीय प्रशिक्षण दर्जा रद्द करण्यात आला आहे. 

२ न्युझीलंड हॉस्टेल, आरे कॉलनी,( गोरेगाव) प ,मुंबई उपनगर|  रु.२३.०० रु.५.०० लाख सदर संस्थेचे प्रशिक्षण रामेती खोपोली, रायगड या 
प्रशिक्षण घेण्यात येत नसल्याने रक्‍कम शिखर संस्थेकडे जिल्हा संस्थेमध्ये घेण्यात येत आहे.त्यामुळे सदर निधी 
जमा. त्या संस्थेस यशदामार्फत देण्यात आला आहे. 

3 वनरक्षक प्रशिक्षण विद्यालय,शाहापूर,ठाणे रु.६०.९२ रु.५७.३८६०० लाख | रु.१०.००-पालघरकरिताचे रु.५.०० असे एकूण 

रु.१५.०० लाख वितरित 

8 वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन संस्था रु.२६.४० रु.२७.०८४०० लाख रु.३०.०० लाख + रु.५.०० लाख न्युझीलंड हॉस्टेल, 
(रामेती),खोपोली , रायगड आरे कॉलनी,( गोरेगाव) प ,मुंबई उपनगर असे एकूण 

रु.३५.०० लाख 

4 महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी,नाऱशिक रु.३२.७० रु.०८.१७२०० लाख रु.१०.००लाख 

नि दादासाहेब चौधरी वनरक्षक प्रशिक्षण संस्था पाळ,जळगाव रु.५३.१० रु.५९.५५४०० लाख रु.४५.०० लाख 

७ ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था मांजरी फार्म,पुणे रु.३८.२० रु.३१.०१६०० लाख रु.३०.०० लाख 

J वानिकी प्रशिक्षण विद्यालय,कुंडल (कुंडल प्रबोधिनी), सांगली रु.७३.०० र.८७.२३८०० लाख रु.४५.०० लाख 

९ | रामेती, गेट ae ,शहाजी AR Hea इमारती जवळ, रु.३३.२० रु.२९.६८४०० लाख रु.२५.०० लाख 
लाईन बाजार, कोल्हापूर 

१० | मराठवाडा महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी, ओरंगाबाद रु.३२.०० रु.१४.०७६०० लाख रु.१४.०० लाख 

११ | वनरक्षक प्रशिक्षण संस्था,देऊळगावराजा रोड, रु.२२.२० रु.३९.६८००० लाख रु.२४.००लाख 
पी.बी९३.,जालना 

१२ | ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, मराठवाडा अँग्रीकल्वर रु.४७.२० रु.२८.८५२०० लाख रु.१९.००लाख 
विद्यापीठ,परभणी 

१३ | महाराष्ट्र लेखा व वित्त प्रशिक्षण केंद्र,मांगीलाल प्लॉट, कॅम्प रु.३३.६० रु.२१.३२००० लाख रु.१८.०० SRI 
रोड,अमरावती 

१४ | ग्रामसेवक प्रशिक्षण केद्र,बुळढाणा रु.३२.८० रु.२५.७७६०० लाख रु.२७.०० लाख 

१५ | आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केद्र, माताकचेरी, रु.२४.०० निरंक रु.०५.०० लाख 
श्रध्दानंद पेठ,नागपूर 

१६  । सेंट्रल फॉरेस्ट रेजर कॉलेज,मूल रोड, चंद्रपूर०१- रु.४०.७० रु.३२.२१००० लाख रु.२८.०० लाख 

१७ | जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,जव्हार,ठाणे ४०१६०३ रु.४६.६० निरंक पालधर जिल्हयाचे प्रशिक्षण हाहापूर ठाणे ही संस्था घेत 
पालघर असल्यामुळे या संस्थेकरिता वितरित करण्यात आलेले 

रु.५.०० लाख इतकी रक्कम BMT YO यांनी ठाणे या 
संस्थेने घेतलेले प्रशिक्षण विचारात घेऊन त्या संस्थेस 
यशदा मार्फत निधी वितरित करण्यात आला आहे. 

१८ | जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, मिरजोळे, रु.३५.३२ रु.११.३०२०० लाख रु.६.०० लाख 
रत्नागिरी-४१५ ६१२ 

१९ | जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, तहसील रु.६९.२० रु.३८.९२४०० लाख रु.२३.०० लाख 
कार्यालयाच्याबाजुला, कुंडल, जिल्हा-सिंधुदूर्ग 

२० | जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, जुने गरुड हायस्कूल रु.३७.९० रु.२२.८२२०० ळाख रु.२४.०० लाख 


इमारत, साक्री रोड, धुळे 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१७/ प्रक्र.७९/१७/१२-अ 


२१ | जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, जिल्हा परिषद आवार, रु.६३.५० रु.२४.८५६०० लाख रु.२२.०० लाख 
गट सदन इमारत, नंदुरबार 

२२ | जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,जुने डी.एड. कॉलेज, रु.४७.५० रु.१३.४५२०० लाख रु.६.००लाख 
संगमनेर, जिल्हा -अहमदनगर 

२३ | जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, फलटण, जिल्हा- रु.३७.५० रु.८.७९००० लाख रु.५.०० लाख 
सातारा 

२४ । जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, सोलापूर रु.४०.७० रु.१८.९३२०० लाख रु.५.०० लाख 

२५ | जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,शिवाजी नगर, जिल्हा- | रु.६४.४० रु.१२.६३४०० लाख रु.१४.०० लाख 
हिंगोली 

२६ | जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, मांजरा कॉलनीच्या रु.२१.४० रु.०८.८३८०० लाख रु.७.००ळलाख 
बाजूला,अंबेजोगाई, जिल्हा- बीड 

२७ | जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,श्रीनगर, जिल्हा-नांदेडई|  रु.४४.०० रु.१७.५६८०० लाख रु.२०.०० लाख 

२८ । जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,विद्यानगर, तांबरी रु.४०.३० रु.०९.२४००० लाख रु.१५.००लाख 
विभाग, जिल्हा- उस्मानाबाद 

२९ | जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,बार्शी रोड, दत्त रु.८४.०० रु.५९.२१००० लाख रु.३७.००लाख 
नगर,मुरूड,लातूर 

३० | जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, आकाडवाणी रु.३३.२० रु.१७.८४२०० लाख रु.१५.०० लाख 
केंद्राजवळ, जिल्हा-यवतमाळ. 

३१ | जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, संतोषी माता रु.३०.९० रु.२९.३५६०० लाख रु.१९.०० लाख 
मंदिराजवळ, हनुमान वस्ती, जिल्हा- अकोला 

३२ | जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,ळखाळा,रायसोड रोड, रु.१६.६० रु.१७.५४४०० लाख रु.१५.००लाख 
जिल्हा -वाशिम 

३३ | जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, वर्धा- रु.३८.०० रु.२३.१२४०० लाख रु.३५.००लाख 

३४ | जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, शास्त्री चौक, भंडारा- रु.४७.६० रु.४१.८३६०० लाख रु.७.०० लाख 

३५ | जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,गंगाबाई रु.३३.२० रु.१६.७२२०० रु.१८.०० लाख 
रूग्णालयाजवळ, जुनी पंचायत समिती, नेहरू चौक, 
गोंदिया 

३६ | जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, गडचिरोली - रु.४५.२० रु.१५.९५२०० रु.७.००लाख 

एकूण रु.१४७३.८४ रु. ८७९.१४२०० रु. ६५८.०० लाख (रु.४८३.००--रु.१७५.००) 
os + रु.७७.०० लाख 
एकूण वितरित करण्यात आलेला निधी रु.७३५.०० लाख 
एकूण प्रशिक्षण खर्च रु. ८७९.१४२०० 


एकूण वितरित करण्यात आलेले रु. ७३५.०० लाख -- आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केद्र, माताकचेरी, 

श्रध्दानंद पेठ,नागपूर या संस्थेसाठी यहादाकडे दि.२१.४.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये रु.५.०० लाख इतका निधी 
वितरित करण्यात आला असून या संस्थेंने कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण धेतलेले नसल्यामुळे सदर निधी यशदाकडे 
अधिक म्हणून जमा असल्यामुळे एकूण खर्चाच्या रक्कमेतून रु.७४०.०० लाख इतका निधी वजा करण्यात येत आहे. 


रु. (७४०.००००० 


एकूण वितरित करावयाचा निधी 


रु.१३९.१४२०० 


जिल्हा संस्थांमध्ये सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात झालेल्या प्रशिक्षणाच्या खर्चानुसार सदर निधी वितरित करण्यात येत आहे. यशदा पुणे यांनी जिल्हा 
संस्था निहाय झालेल्या प्रशिक्षणाची खातरजमा करुन संस्थांना निधी वितरित करण्यात येऊन, जर निधी शिल्लक राहत असेल तर तो शासनास 
दि.३१.३.२०१८ पर्यंत समर्पित करण्यात यावा. 


Vijaykumar 
Pp a rs h U fa mM S O S h t e ¢343b66d6b91dd6b276, cn=Vijaykumar Parshuram Soshte 


Digitally signed by Vijaykumar Parshuram Soshte 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

2.5.4.20=106ede43bb7dcc67e6404aaa 1 46fb4c17a872b3754b63 


Date: 2018.03.27 12:28:56 +05'30' 


( वि.प.सोष्टे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


